“उद्योग अधिकारी (प्रशासन) (गट-ब)” या 
संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० ची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता-२०२०/१८५/प्र.क्र.३७/उद्योग-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : १८ मार्च, २०२० 
वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११. 
२) शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२११९/५२/प्र.क्र.१४/उद्योग-३, दि.१६.०३.२०१९ 
3) उद्योग संचालनालय, मुंबई, यांचे पत्र क्र.उसं/आस्थापना-१/अंतिम ज्ये.सू./उ.अ.प्र./ 
(गट-ब)/२०२०/अ-२९६, दि.२४.०२.२०२०. 


शासन परिपत्रक :- 

उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील “उद्योग अधिकारी (प्रशासन) (गट-ब)” या संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०१९ ची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र.२ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. उद्योग 
संचालनालयाने संदर्भ क्र.३ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार या संवर्गात दि.०१.०१.२०१९ ते 
दि.३१.१२.२०१९ या कालावधीत पात्र अधिकाऱ्यांची नियमित पदोन्नती, सरळसेवा वा अन्य विहित मार्गाने 
नियुक्‍ती झालेली नाही. 
२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार “उद्योग अधिकारी 
(प्रशासन) (गट-ब)” या संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ ते दि.३१.१२.२०१९ या कालावधीची तात्पुरती अतिरिक्‍त 
ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आलेली नाही. यास्तव “उद्योग अधिकारी (प्रशासन) (गट-ब)” या संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबतच्या “प्रपत्र अ” मध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
३. मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र. २७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच, यासंदर्भात 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील अंतिम 
न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास, त्यानुसार सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये 
बदल होईल. 
हः सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००३१८१२२५४०६११० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


tally signed by Santosh Jagatrao Kale 
ermment Of Maharashtra, ou=Industries, 
ur Department, postalCode=400032, 


2, 
'532e3222ba7f49d8a67dd 1 Ob00fS55be2633055 
sh Jagatra 


Santosh 
Jagatrao Kale sims simon nomen 
(संतोष ज. काळे) 
कक्ष अधिकारी 

प्रति, 

१. विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 

२. संबंधित अधिकारी-(द्वारा-विकास आयुकत (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई) 

३. निवडनस्ती (उद्योग-३). 


शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठसू-२०२०/१८५/प्र.क्र.३७/उद्योग-३, दि.१८.०३.२०२० सोबतचे प्रपत्र “अ 


“उद्योग अधिकारी (प्रशासन) (गट ब)” या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२० ची अंतिम (178) ज्येष्ठतासूची 


अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग जन्मतारीख | नियुक्ती नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता । सेवानिवृत्तीचा । शैक्षणिक अभिप्राय 
क्रमाक (नियुक्तीनंतर प्रवर्ग दिनांक (सरळसेवेने / मर्यादित | दिनांक / दिनांक अर्हता 
बदलला असल्यास विभागीय परीक्षेव्दारे ज्येष्ठतेचा 
त्याचा दिनांक) नियुक्‍त उमेदवारांचा मानीव 
(वैध / अवैध ) गुणवत्ता क्रमांक व दिनांक 
परीक्षेचे वर्ष) 
| 9 | Q 3 ; 8 षु & ; we A 8 | 9 | [१ | 
१ | श्री.र.शि.काकडे खुला ०५.०३.१९५९ | २२.०९.१९८३ पदोन्नती २५.०५.२०१२ | ३१.०३.२०१७ | एस.एस.सी. [ames निर्णय क्र.आयएसटी-२०१२/३९१/उद्योग-३, 
दि.२५.०५.२०१२ अन्वये उद्योग अधिकारी (प्र) 
पदावर पदोन्नती. 
शासन आदेशा क्र.इएसटी-२०१५/६०४/ 
प्र.क्र.११५/उद्योग-३, दि.२२.०१.२०१६ अन्वये 
उद्योग उप संचालक (प्रशासन) (गट अ) या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 
दिनांक ३१.०३.२०१७ रोजी सेवानिवृत्त . 
खंड दिनांक ०१.०१.२०१६ ते दिनांक ३१.१२.२०१६ 
२ २ श्री.रा.सा.चैनपूरे अनु.जमाती ०२.०१.१९६२ | २४.१०.१९८३ पदोन्नती २२.०१.२०१६ | ३१.०१.२०२० | बी.कॉम. ।शा.आदेश क्र.इएसटी-२०१५/६०४/प्र.क्र.११६/उद्योग-३, 
(वैध) दि.२२.०१.२०१६ अन्वये 
उद्योग अधिकारी (प्रशासन) (गट ब) या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती . 
दिनांक ३०.०१.२०२० रोजी सेवानिवृत्त . 
३ 3 श्री.दे.का.जगताप खुला १६.०९.१९६० | २२.०९.१९८३ पदोन्नती २२.०१.२०१६ | ३०.०९.२०१८ | एच.एस.सी. |शा.आदेशा क्र.इएसटी-२०१५/६०४/प्र.क्र.११६/उद्योग-३, 
दि.२२.०१.२०१६ अन्वये 
उद्योग अधिकारी (प्रशासन) (गट ब) या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 
दिनांक ३०.०९.२०१८ रोजी सेवानिवृत्त . 
खंड fe ०१.०१.२०१७ 39.92.2099 
CR  _ण_11111111111111111111__ 
खंड दिनांक ०१.०१.२०१८ ते दि ३१.१२.२०१८ 
४ ४  श्री.म.र.जाधव इ.मा.व. २३.१०.१९६२| ०८.०७.१९८३ पदोन्नती २१.०९.२०१८ | ३१.१०.२०२० | एच.एस.सी. |शा.आदेशा क्र.पदोन्न-१४१८/प्र.क्र.६९/उद्योग-३, 
(वैध) दि.२१.०९.२०१८ अन्वये अधिक्षक (गट-क) या 


पदावरुन उद्योग अधिकारी (प्रशासन) (गट-ब) 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 


खंड दिनांक ०१.०१.२०१९ ते दिनांक ३१.१२.२०१९ 


निरंक 


